राष्ट्रीय हत्तीरोग निर्मुलन कार्यक्रमांतर्गत 
कार्यरत २७३ अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः हनिका-२०१८/ अपदे /प्र.क्र.२६०/आ-५ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार 
संकुल इमारत, १० वा मजला, मुंबई - ४०० ००१. 
तारीख: १० मार्च, २०२२ 
संदर्भ :- 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २००७/ प्र.क्र.११७/सेवा-१, 
दि.६.०८.२००७. 
2) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः हनिका-२०१८/अपदे /प्र.क्र.२६०/ आ-५ 
दि.२३.०८.२०२१ 
३) संचालक, आरोग्य सेवा, पुणे यांचे पत्र क्रमांक संआसे/राहिनिका/अस्थायी पदे/चालू 
ठेवणेबाबत/२०२२/६८३-८४ दि.१९.०१.२०२२ 
४) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आपुक, दि.२२.०२.२०२२ 


शासन निर्णय:- 

हत्तीरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हि. ह. व ज. रो), पुणे येथे 
कार्यरत असलेली २७३ अस्थायी पदे दिनांक ०१.०९.२०२१ ते २८.०२.२०२२ पर्यंत वरील अनु. क्र. २ 
येथील शासन निर्णयान्वये पुढे चाळू ठेवण्यात आली होती. सदर मुदत दि. २८.०२.२०२२ रोजी 
संपुष्टात आली आहे. सदर पदे राज्यातील जनतेस आरोग्य विषयक सेवा सातत्याने उपलब्ध करुन 
देण्याच्या दृष्टीने आवश्‍यक असल्याने, या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट १ व २ मध्ये नमूद 
पदांना दिनांक ०१/०३/२०२२ ते दिनांक ३१/०८/२०२२ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास या शासन 
निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. या पदांचा खर्च खाली नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व सन २०२२- 
२०२३ साठीच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

मागणी क्र. आर-१ 

२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

०६-सार्वजनिक आरोग्य 

१०१-रोग प्रतिबंध व नियंत्रण 

(०१) (०२)- हत्तीरोग नियंत्रण कार्यक्रम 

सांकेतांक (२२१० ०५८५) अनिवार्य 


शासन निर्णय क्रमांकः हनिका-२०१८/अपदे/प्र.क्र.२६०/आ-५ दिनांक ०९/०३/२०२२ 


Be 


सदर शासन निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., 


दिनांक 22.02.2022 अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 


येत आहे. 
४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०३०३१६४१२४७३१७ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


KIRANKUMAR 
VASANTRAO 
WAHUL 


Digitally signed by KIRANKUMAR VASANTRAO 
WAHUL 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=cc9db72365b55a7409cd8ad3c479621cc9f 
4985e6d1be8dd4cd1c4fdab3cbb14, 
pseudonym=5AD6BC99C173E8D779171190F8192D 
AE8D5E1557, 
serialNumber=2E35734EC976BF5657815FB42C4D2 
5B0B3C23B4C69600638F3DEB172AC9E37F4, 
cn=KIRANKUMAR VASANTRAO WAHUL 

Date: 2022.03.10 12:03:20 +05'30' 


(किरण वाहुळ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


iq 
> 


संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई. 

. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हि. ह. व ज. रो), पुणे. 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा मंडळे (सवी. 

हत्तीरोग अधिकारी, हत्तीरोग नियंत्रण पथके (सवी. 

. हत्तीरोग अधिकारी, हत्तीरोग सर्वेक्षण पथके (सवी. 
वैद्यकीय अधिकारी, हत्तीरोग संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर. 
आरोग्य अधिकारी, ठाणे/नागपूर महानगरपालिका. 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी. 


४0 6७ 06 टी. oe ee ee 


ony Ww 
Aa w छठ 


. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई/निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 
. वित्त विभाग (व्यय-१३) (अर्थसंकल्प-१९) मंत्रालय, मुंबई. 


wow 
Kg ww 


. निवडनस्ती. 


vo 
ss 


. महालेखापाल-१/२, महाराष्ट्र (लेखापरिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), 


आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 


मुंबई/नागपूर. 


. सार्वजनिक आरोग्य विभाग, (सेवा १,२,३,५ व अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 


-पर्कीशिव्ल' D9 
राष्ट्रीय किटकजन्य रोग नियंत्रण कार्यकरूम- महाराष्ट्र राज्य. 
| २०% पदांचा गोषवारा (लेखाशिर्षनिहाय ) 
हत्तीरोग कार्यक्रमांतर्गत राज्यस्तर 


मंजर पदे 


कळक सप्तक 
ee गायनी 


प्र.शि.के.नागपूर 
2X 

aes Se हवी. 

नागपूर 6. 

वर्धा ह.नि.प. 

भंडाराह-निप. 

१६ page| 

१७ |राजूराह.निप. | 


as a का) 
i oe 

a eo se ce 
eae 


WAC H.- 2- 
राष्ट्रीय किटकजन्यरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत 


| नियंत्रण कार्यक्रम लेखा शिरष २२१०० KC's पदनिहाय गोषवारा 


कनिष्ठ किटक शास्त्रज्ञ 


एवा 
ह वद 
: pene बहे की 
0. 


